अंशतः बदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१९/ प्र.क्र.२१५/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११.९.२०१९ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने 


विनंती नुसार/ प्रशासकीय कारणास्तव शासन आदेश क्र.पीओजी २०१९/ प्र.क्र.१९६/सेवा-२, दिनांक 


३०.८.२०१९ च्या पदोन्नती आदेझान्वये श्री.बी.आर.धनजकर यांना देण्यात आलेल्या उप कार्यकारी 


अभियंता, सा.बां.विभाग, औरंगाबाद या पदस्थापनेमध्ये अंशतः बदल करण्यात येऊन, त्यांची पदस्थापना 


सा.बां.उप विभाग, कळमनुरी या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.बी.आर.धनजकर, उप अभियंता 


यांना नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था 


करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


३. श्री.बी.आर.धनजकर, उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी 


अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात 


येईल व विनावेतन करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत 


नाही, याची जाणीव संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य 


प्रशासन विभाग क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. 


सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची 


आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 


शासन Seal क्रमांकः एलटीएस-२०१९/ प्र.क्र.२१५./सेवा-२, दिनांक 99.08.2098 


8, संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.बी.आर.धनजकर, उप अभियंता 


यांनी पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत काळावधीत 


संबंधित अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात 


यावे, जेणे करुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (र॒जा) 


नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ 
मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन esq महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१११८२८२२७२१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swati Sachin Patil 


नी DN: harasht Public 
Wa | Works Department, postalCode=400032, 
t=Maharashtra, 
2.5.4.20=9a405e95 1 c6ec6cfa245ccd2e14e35d61d104104. 
23aed62a90cb7f77f7905b4d, 
41a9218232bbaea65861213d86d108ea7" 
a C h | Nn a | 48905da5f33dba9c8f6662cb8f9e18, ‘Swati 
Date: 2019.09.11 18:39:45 +05'30' 
(स्वा.स.पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 

२. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/हिंगोली 

. श्री.बी.आर.धनजकर, उप अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद यांच्यामार्फत. 

५. मा.मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) 
/मा.राज्यमंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री,सा.बां.,(सार्वजनिक उपक्रम), 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

७. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


